नागपूर महानगरपालिका उप आयुक्त संवर्गातील 
पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नामपा-१२२३/प्र.क्र.७७/नवी- २६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- आयुक्त तथा प्रशासक, नागपूर हाहर महानगरपालिका यांचे पत्र दिनांक ०८.०७.२०२४. 


थस्तावना:- 

नागपूर महानगरपालिकेच्या दि.१०.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर आकृतीबंधानुसार 
विविध संवर्गातील १७९८१ पदांकरीता नागपूर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०२३ दि. ०८.१२.२०२३ रोजी शासन निर्णय व अधिसुचनेन्वये प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. 
२. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये “उप आयुक्‍त” या पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करण्याकरीता नेमणुकीची पद्धती व नेमणुकीकरीता अर्हता यासाठी सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा 
करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. 
३. आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 
१९४९ च्या कलम ४५४, ४५५ व ४५६ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, “उप आयुक्त” पदाच्या पदोन्नतीने नेमणुकीची 
पद्धती व अर्हता यामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः:- 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५४, ४५५ व ४५६ अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार, दि. ०८.१२.२०२३ रोजी निर्गमित शासन निर्णयातील व नागपूर महानगरपालिका सेवा (सेवा 
प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३ मधील सेवाप्रवेश नियमातील “परिशिष्ट-२” अ.क्र. 3 मधील “उप 
आयुक्‍त” या पदावर पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्याकरीता नेमणुकीची पद्धती व अर्हता याबाबतचा नियम अधिक्रमित 
करण्यात येत आहे. 
०२. यानुसार नेमणुकीकरीता अर्हता व नेमणुकीची पद्धती या सदराखालील 
अ) उप आयुक्त या रिक्‍त पदांपैकी आकृतीबंध मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासुन प्रथम ३ वर्षाकरीता ५० टक्के 
जागा हया सहा. आयुक्त/वार्ड अधिकारी आणी ५० टक्के जागा हया महापालिका सचिव व सांख्यिकी अधिकारी 
या पदांमधुन सेवाजेष्ठता व योग्यतेच्या आधारे 
ब) तसेच ३ वर्षानंतर हया पदोन्नतीच्या सर्व जागा (४ पदे) सहा. आयुकक्‍्त/वार्ड अधिकारी, महापालिका सचिव 
आणि सांख्यिकी अधिकारी या पदाच्या संयुक्‍त सेवाजेष्ठता यादीतुन जेष्ठता व योग्यतेच्या आधारे नियुक्‍ती करावी 
- या नियमामध्ये पुढील सुधारणा करण्यात येत आहे: 
सहायक आयुक्‍्त/वार्ड अधिकारी, महापालिका सचिव आणि सांख्यिकी अधिकारी या पदाच्या संयुक्त सेवाजेष्ठता 
यादीतून जेष्ठता व योग्यतेच्या आधारे नियुक्ती करावी. 


२. सदर नियम अधिसुचित करण्यात येत असून आता यास “नागपूर महानगरपालिका सेवा (सेवाप्रवेश व 
सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२४” असे संबोधण्यात येईल. 
३. सदर नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९१०१६४७२८५७२५ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIDYA RAMAPPA 
HAMPAYYA 


(विद्या हम्पय्या ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह व विधी व न्याय), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा प्रशासक, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती ( नवि-२६). 


